निधी वितरण आदेश क्र.१ “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती 
योजनेकरिता अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतील निधी 
वितरीत करण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जून, २०२२ 


संदर्भ fra विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाचे संदर्भाधीन दिनांक ४ एप्रिल २०२२ चे परिपत्रकान्वये दि.२४.६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये घातलेले निधी वितरण व खर्चावरील निर्बंध रद्द करण्यात आले आहेत. सदर परिपत्रकान्वये सन 
२०२२-२३ च्या नऊमाहीकरीता आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी 
एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
वितरीत केला जाणार आहे. प्रत्यक्षात बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रु.२८७.११ कोटी इतका निधी 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेकरिता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीपैकी वित्त 
विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून रु.२८७,११,०५,०००/- (रुपये दोनशे सत्त्याऐंशी 
कोटी अकरा लाख पाच हजार wad) इतका निधी खालील नमूद लेखाशिर्षांतर्गत संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


(रुपये हजारात) 

त योजनेचे नाव लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | वितरीत करावयाचा 

mM तरतूद निधी 

१ २ ३ ४ षु 

१ (०२)(१३)इतर मागासवर्गीय २२२५-एफ-००२ | ४५०,००,०० 20,00,00 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना 

२ (०२)(०१) शिष्यवृत्ती” विद्यावेतन राज्य। २२२५-ई-८८४ । ¥W0,00,00 ९५,००,०० 
शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्या (विजाभज) 

३ (०२(०३) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील | २२२५ ई ९०१ ५,०० १,०५ 
प्रशिक्षणार्थ्याना विद्यावेतन 

४ (०२)(०४) शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा शुल्काचे | २२२५-ई-९१९ २००,००,०० ४०,००,०० 
प्रदान (विजाभज) 

५ | (०२(०७ व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संलग्न | २२२५-ई-९३७ ५,००,०० १,०५,०० 
असलेल्या वसतिगृहामधीळ विमुक्त जाती 
भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 


६ | (०२(०७विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २२२५-ई-९४६ १००,००,०० २०,००,०० 
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती 
७ (०२)(०८) इ. ११. वीव १२वी च्या विजाभज व २२२५ -ई -९५५ ५,००,०० १,०५,०० 


विमाप्र विद्यार्थ्यांना राजर्षि छत्रपती शाहू 
महाराज गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती कार्यक्रम 


८ (०२)(१०) इतर मागासवगीच्या विद्यार्थ्यासाठी २२२५-ई-९७३ २००,००,०० ४०,००,०० 
शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा शुल्काचे प्रदाने 
एकूण १४३०,०५,०० २८७,११,०५ 
2. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी 


राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित 
प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण ( जिल्हानिहाय खर्च / लाभार्थी 
संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची दक्षता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
३. उपरोक्त योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता 
होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची 
राहील. 
४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/ 
परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६२२१२३१०७५४३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anand Arjun Mali 
DN: c=! 


Anand Arjun 
Mali 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, संचालनालय, पुणे. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

१०. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण. 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती (शिक्षण २). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


